महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाच्या समस्या 
सोडविण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्यासाठी 
समिती गठित करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार पणन व वस््रोद्योग विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.९६/२२-स 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक: २७ जुले, २०१८. 


प्रस्तावना :- 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाला १०० वर्ष पूर्ण झाली आहेत. महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाच्या समस्या 
सोडविण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्यासाठी समिती गठित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघाच्या समस्या सोडविण्यासाठी उपाययोजना सुचविण्यासाठी पुढीलप्रमाणे 
समिती गठित करण्यात येत आहे:- 
१. डॉ. तुषार तोष्णीवाल, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे, अध्यक्ष, 
२. श्री. प्रविण दरेकर, अध्यक्ष, मुंबई जिल्हा मध्य. सह. बँक लि.,मुंबई 
३. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. मुंबई प्रतिनिधी, सदस्य, 
४. महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक्स फेडरेशन लि., मुंबई प्रतिनिधी, सदस्य, 
५. व्यवस्थापक संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ, मुंबई, सदस्य, 
६. अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि. पुणे, सदस्य, 
७. महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई प्रतिनिधी, सदस्य, 
८. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., सदस्य, 
९. व्यवस्थापक संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी ग्राहक सहकारी संघ लि.., मुंबई, सदस्य, 
१०. व्यवस्थापक संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध उत्पादक संघ लि., मुंबई (महानंद), सदस्य, 
११. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ, सदस्य, 
१२. जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे ग्रामीण, सदस्य सचिव. 


2. सदर समितीने आपला अहवाल Go दिवसात शासनास सादर करावा. 


३. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashira.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०७२७१२२०१६४४०२ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Deepak S Desai 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, oun=CMT 


k A Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 

e e p a e S a | 2.5.4.20=4d11b2ee4dfa0 1 facc6e58028a3bde93d4ac81d 
87ed6247ca0fb3a827602426f, cn=Deepak S Desai 
Date: 2018.07.27 12:21:53 +05'30' 


(दि. शि. देसाई) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. मंत्री, सहकार यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र.९६/२२-स 


मा. राज्यमंत्री, सहकार यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

अपर मुख्य सचिव (सहकार), सहकार, पणन व Tere विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांचे स्वीय 
सहाय्यक, 

सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

सर्व विभागीय सहनिबंधक, सहकारी संस्था, 

सर्व जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, 

सर्व सहाय्यक उपनिबंधक, सहकारी संस्था, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र -१, मुंबई, 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयत), महाराष्ट्र -२, नागपूर, 

महालेखापाल (लेखापरीक्ष), महाराष्ट्र -१, मुंबई, 

महालेखापाल (लेखापरीक्ष), महाराष्ट्र -२, नागपूर, 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई, 

डॉ. तुषार तोष्णीवाल, अपर निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे, अध्यक्ष, 

श्री. प्रविण दरेकर, अध्यक्ष, मुंबई जिल्हा मध्य. सह. बँक लि.,मुंबई 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. मुंबई प्रतिनिधी, सदस्य, 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक्स फेडरेशन लि., मुंबई प्रतिनिधी, सदस्य, 

व्यवस्थापक संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी साखर कारखाना संघ, मुंबई, सदस्य, 
अध्यक्ष, महाराष्ट्र राज्य सहकारी पतसंस्था फेडरेशन लि. पुणे, सदस्य, 

महाराष्ट्र राज्य सहकारी पणन महासंघ, मुंबई प्रतिनिधी, सदस्य, 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., सदस्य, 
व्यवस्थापक संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी ग्राहक सहकारी संघ लि., मुंबई, सदस्य, 
व्यवस्थापक संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी दूध उत्पादक संघ लि., मुंबई (महानंद), सदस्य, 
जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, पुणे ग्रामीण, सदस्य सचिव, 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य सहकारी संघ, सदस्य, 

वित्त विभाग, कार्यासन व्यय-२ व अर्थ-३, मंत्रालय, मुंबई, 

अवर सचिव, १७-स, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

निवड नस्ती २२-स. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


